Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक १ ९ ] गुरूवार ते बुधवार , जून १६ - २२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ८.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

भाग १- अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जून २०२२ . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

अधिसूचना 

क्रमांक टिपीएस - २८२०-६९ ५ - प्र.क्र.९१-२०२०- नवि - ३०. - 

ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० - प्र.क्र.९० 
९ २ ( बी ) -नवि -१३ , दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) 

66 

; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे रहाटगाव , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्र . ४६/४ व सर्व्हे क्र . ४७/३ मधील अनुक्रमे १.२७ हे . 
व ०.६० हे . अशी एकूण १.८७ हेक्टर जागा ( यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे 

66 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र . ३५ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन कृषी विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

अ . - एक - अ -१ ( १५६४ ) . 

( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
बदलांसह मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

; 

आणि ज्याअर्थी , आता , उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण 
रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रु . १,८२,३२५ सहायक संचालक , नगर रचना , 
अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २ ९ मार्च २०२२ रोजी जमा केलेली आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % 
अधिमूल्याची रक्कम रु . १,८२ , ३२५ , दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी अमरावती महानगरपालिकेकडे जमा केलेली आहे 

आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील सर्व्हे क्र . ४६/४ ( पै . ) व ४७/३ मधील , नकाशावर दर्शविल्यानुसारच्या क्षेत्रासाठीच्या फेरबदलास शासन काही 
बदलांसह मंजुरी देत आहे , आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

66 

विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 

66 

मौजे रहाटगांव , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्र . ४६/४ क्षेत्र १.२७ हे . व ४७/३ मधील ०.६० हे . अशी एकूण १.८७ हे . नकाशात 
दर्शविल्यानुसारची भागशः जागा कृषी विभागातून वगळून Future Urbanizable Zone मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे . " 

· 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव . 

भाग १- अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400032 , Dated the 2nd June 2022 . 

THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

NOTIFICATION 

No. TPS - 2820-695 - CR - 91-2020 - UD - 30 . – 

Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . Amravati has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 04th December 1992 and has 
come into force with effect from 25th February 1993 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 

८ 

And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 1.27 Hect . & 0.60 Hect . total 1.87 Hect . bearing 
Survey Nos . 46/4 and 47/3 of mouje Rahatgaon , Tal . & Dist . Amravati ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is 
included in “ Agriculture Zone " ; 

66 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the said Act , the Amravati Municipal Corporation vide its 
General Body Resolution No. 35 , dated 20th January 2021 , has resolved to make modification in the said Development 
Plan , so as to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone ( hereinafter 
referred to as " the Proposed Modification " ) and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune the Government is of opinion that , the proposed Modification should be sanctioned with certain changes ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
३ 

And whereas , the land owner of the said Land , has deposited 50 % the Government share of 5 % premium 
amount as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the 
Government Treasury vide challan Rs . 1,82,325 , dated 29th March 2022 , through the Assistant Director of Town 
Planning , Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs . 1,82,325 has been 
deposited with the Amravati Municipal Corporation , Amravati , Dated 30th March 2022 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification with certain changes , for the area of 
Survey Nos . 46/4 and 47/3 , as shown on plan and for that purpose amends the above said Notification dated 4th 
December , 1992 as follows : 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry . " 

ENTRY 

" The land bearing Survey Nos . 46/4 ( Pt . ) & 47/3 of mouje Rahatgaon , Tal . & Dist . Amravati is partially deleted from 
the Agricultural Zone and the land so released is included in Future Urbanizable Zone as shown on plan . " 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the 
Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public 
for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/ Acts & Rules . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VEENA MORE , 
Under Secretary . 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जून २०२२ . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

अधिसूचना 

क्रमांक टिपीएस - २८२१-३२८ - प्र.क्र.४७-२०२१ - नवि - ३०.– 

ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० - प्र.क्र.९० 
९ २ ( बी ) -नवि -१३ , दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) 

; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे रहाटगाव , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्र . २१ ९ ( पै . ) मधील २.२ ९ हे . जागा ( यापुढे “ उक्त 
जमीन " असे संबोधले आहे ) कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे ; 

" 

66 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून दिनांक २० जुलै २०२० रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव 
क्र . ४४ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन कृषी विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ; 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
बदलांसह मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी , आता , उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण 
रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रु .२,४७,६६४ / - सहायक संचालक , नगर 
रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी जमा केलेली आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली 
५० % अधिमूल्याची रक्कम रु . २,४७,६६४ / - दिनांक ३० मार्च २०२२ रोजी अमरावती महानगरपालिकेकडे जमा केलेली आहे 

आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावाखालील सर्व्हे क्र . २१ ९ ( पै . ) मधील २.२ ९ हे . या क्षेत्रासाठी या जमिनीच्या फेरबदलास शासन काही अटीवर मंजूरी 
देत आहे , आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 

“ विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . ” 

नोंद 

66 

मौजे रहाटगांव , ता . जि . अमरावती येथील सर्व्हे क्र . २१ ९ ( पै . ) ( क्षेत्र २.२ ९ हे . ) ही जागा कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर रहिवास 

विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ” 

अट क्र . १ : - उक्त क्षेत्राचा विकास करताना १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त , एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( UDCPR ) 
प्रमाणे आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र . २ : - फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव . 

भाग १- अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400032 , Dated the 2nd June 2022 . 

THE MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

NOTIFICATION 

No. TPS - 2821-328 - CR - 47-2021 - UD - 30. 

Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . Amravati has sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as “ the said Act " ) vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) - UD - 13 , dated 04th December 1992 and has 
come into force with effect from 25th February 1993 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 2.29 Hect . bearing Survey No. 219 ( Pt . ) of mouje 
Rahatgaon , Tal . & Dist . Amravati ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in " Agriculture Zone " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०२२ / ज्येष्ठ २६ -आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the said Act , the Amravati Municipal Corporation vide its 
General Body Resolution No. 44 , dated 20th July 2020 , has resolved to make modification in the said Development Plan , 
so as to delete the said Land from Agriculture Zone and to include the same in Residential Zone ( hereinafter referred to 
as " the Proposed Modification " ) and accordingly submitted the proposal to the Government for sanction ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune the Government is of opinion that , the proposed Modification should be sanctioned with certain conditions ; 

And whereas , the land owner of the said Land , has deposited 50 % the Government share of 5 % premium 
amount as per the rate of said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the 
Government Treasury vide challan Rs . 2,47,664 / - dated 30th March 2022 , through the Assistant Director of Town Plan 
ning , Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs.2,47,664 / - has been depos 
ited with the Amravati Municipal Corporation , Amravati , Dated 30th March 2022 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification for the said Land with certain conditions 
and for that purpose amends the above said Notification dated 4th December , 1992 as follows : 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry . " . 

ENTRY 

" The land admeasuring 2.29 Hect . bearing Survey No. 219 ( Pt . ) of mouje Rahatgaon , Tal . & Dist . Amravati is 
deleted from the Agricultural Zone and the land so released is included in the Residential Zone as shown on plan , 
subject to following conditions : 

Condition No. 1 : - While developing the said Land , it is mandatory to provide necessary amenity space , as per 
the Sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations in addition to 10 % 
open space . 

Condition No. 2 : - It shall be the compulsory for the Land Owner / Developer to provide infrastructure amenities . 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the 
Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public 
for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VEENA MORE , 
Under Secretary . 

अ . - एक - अ -२ ( १५६४ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


